भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील अस्थायी 
पदे दिनांक ०१/०३/२०१९ पासून दिनांक 
३०/०९/२०१९ पर्यंत चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२१८/ प्र.क्र.२७३/ पापु १५ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्राफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: २८ मार्च, २०१९ 


वाचा 

१) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना -४५०१/ प्र.क्र.१०१/ पापु १५, 
दिनांक ०४/०२/२००५ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि -२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क दिनांक ०५/०३/२०१८ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना -२०१६/ प्र.क्र.८८/पापु १५ 
दिनांक १५/०३/२०१८ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि -२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क. दि. २१/०२/२०१९ 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्र.प्रशासन /आस्था-२/ 
प्र.क्र.०१/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२०१९-२०/१२१/२०१९ दि.११/०३/२०१९ 


— 


2 
3 


—S—_ wo 


8 
) 


Sr 


प्रस्तावना 

संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार या विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण व 
विकास यंत्रणेतील पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. 

संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आळेला नाही, अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमधील HUNT “४४०२ भांडवली खर्च” मधील 
९१ अस्थायी पदांना व लेखाशीर्ष “२७०२ लुघुपाटबंधारे” मधील १८२ अज्ञा एकुण २७३ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 

संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये अन्वये आता सदर अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते 
दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे आहेत. 
त्यानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी भूजल सर्वेक्षण 
व विकास यंत्रणेतील लेखाशीर्ष “४४०२ भांडवली खर्च” मधील ९१ पदांना व लेखाशीर्ष “ २७०२ लघुपाटबंधारे” 
मधील १८२ अशा एकुण २७३ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२१८/ प्र.क्र.२७३/ पापु १५, दिनांक २८मार्च, 2098 


मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. या बाबींचा विचार करता सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील कामाची निकड विचारात घेऊन तसेच दिनांक ०१/१०/२०१८ ते 
दिनांक २२/०२/२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना दिलेली मुदतवाढ विचारात घेता भूजल सर्वेक्षण व विकास 
यंत्रणेतील लेखा्ीर्ष “४४०२ भांडवली wa” मधीळ ९१ पदांना व लेखाशीर्ष “ २७०२ लघुपाटबंधारे” मधील 
१८२ अशा एकुण २७३ अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ निसार) दिनांक ०१/०३/२०१९ ते 
दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

या पदांवर होणारा खर्च संबंधित लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 

हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१७०१४९६६२८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


C h t Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
7 e a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da3 
a a S a h e 4d0a26661f5eefb602c359549d8ed451 le, 

serialNumber=7268de4066097 1f8095 1c66d 

0e657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb564 


Nikam 0011) 
(चेतन निकम) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, शिवाजी नगर, पुणे 
४. उप सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
५. उपसंचालक (सर्व), भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१व २, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा व लेखाअनुज्ञेयता) 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद,अमरावती,नागपूर 

निवडनस्ती (कार्या.पापु -१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२१८/ प्र.क्र.२७३/ पापु १५, दिनांक २८मार्च, 2098 


शासन निर्णय क्रमांक आपना-०२१८/प्र.क्र. २७३/पापु-१५, दिनांक: २८मार्च, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र -अ 
अ.क्र. संवर्गाचे नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या एकुण 
लेखाशीर्ष २७०२ | लेखाशीर्षे ४४०२ 
लघुपाटबंधारे लघुपाटबंधारे 

(१ | अतिरिक्‍त संचालक pod Po 10१ | 
2 सहसंचालक (अभियांत्रिकी) fod q fo Poa | q 
3 सहसंचालक pom pod | od | 
४ उपसंचालक pod q ०२ ०३ 
4 वरिष्ठ भूवैज्ञानिक १४ ०४ १८ 
वरिष्ठ भूभौतिक तज्ञ pod ०३ ०४ 
७ वरिष्ठ रसायनी pod Poe | od | 
¢ मुख्य खोदन अभियंता 1 -- | ०२ ०२ 
९ वरिष्ठ खोदन अभियंता Pu 10१ | I soe | 
एकूणअ १९ १३ ३२ 
गट-ब 

।१० _ | सहाय्यक भूवैज्ञानिक ३० ०४ ३४ 
।११ | कनिष्ठ भूवैज्ञानिक ४३ Po 8B 
१२ सहाय्यक भूभौतिक तज्ञ ०५ Po 
१३ सहाय्यक रसायनी ०५ Poo ०५ 
१४ सिस्टीम अनालिस्ट pod Poe pod 
१५ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी pod ae ०२ 
१६ लेखा अधिकारी 10१ ae pod ०२ 
एकूण ब ८६ ०६ ९२ 
गट-क 

१७ कनिष्ठ भूभौतिक तज्ञ 10१. | 0१ | 0२ 
१८ कनिष्ठ रसायनी ०८ Po ०८ 
१९ वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक ०६ 1 -- | ०६ 
२० प्रोग्रामर pod Poe fod 
२१ सर्वेक्षक ०७ Po ०७ 
२२ भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिकारी ०६ Po ०६ 
२३ भौगोलिक माहिती प्रणाली वरिष्ठ सहाय्यक ०४ ०६ | 9 | ० 
२४ भौगोलिक माहिती प्रणाळी सहाय्यक ०६ Po ०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२१८/ प्र.क्र.२७३/ WG १५, दिनांक २८मार्च, 2098 


अ.क्र. संवर्गाचे नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या एकुण 
लेखाशीर्ष २७०२ | लेखाशीषे ४४०२ 
लघुपाटबंधारे लघुपाटबंधारे 
२५ प्रयोगशाळा सहाय्यक ०५ PF -- | 5५ 
२६ वरिष्ठ लिपीक ०६ Po ०६ 
२७ कनिष्ठ लिपीक | 9 ०९ १९ 
२८ उच्चश्रेणी लघुलेखक 10१ | -- | 0१ 
२९ लघुलेखक pod q 03 ०४ 
३० लघुटंकलेखक pod 02 03 
३१ उपलेखापाल pod Po Poa | 
32 कनिष्ठ अभियंता ०२ ०९ ae q 
33 यांत्रिकी Po 1११ | Fad | 
३४ वेल्डर कम ड्रायव्हर 1 -- | ०५ ०५ 
३५ वाहन चालक ०२ fF | ०२ 
एकूणक &¢ ४६ | age १४ 
गट-ड 
२३६ शिपाई p00 ०७ ०७ 
३७ पहारेकरी ०९ ०९ qd 
३८ मदतनीस ee a ee 
एकूण ड ०९ २६ ३५ 
गोषवारा 
गेलया १९ 93 32 
गट-ब एकूण ८६ ०६ ९२ 
गट-क एकूण ६८ ४६ ११४ 
गट-ड एकूण ०९ २६ ३५ 
एकूण (अ, ब, क, ड) १८२ ९१ २७३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


